वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तसेच 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्‍त पदे 
भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याकरीता 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात 
स्वतंत्र कक्ष निर्माण करुन त्यासाठी ३ वर्षाच्या 
कालावधीकरीता ४ नवीन पदांना मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय : क्र. मलोआ-११२३/प्र.क्र.२४१/का.८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र H.0929/F.H.49/2023/UH, दि.०७ जून, 2023 
प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी औरंगाबाद जिल्हयातील आरोग्य संस्थांमधील 
रिक्‍त पदांबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका क्र.४७/२०२१ मध्ये दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या 
सुनावणीमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांतीळल अध्यापकांची पदे 
तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने त्यांच्या 
अधिनस्त राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत आयुर्वेद व परिचर्या महाविद्यालये या महाविद्यालयांशी 
संलग्नित रुग्णालये व महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था यांच्या आस्थापनेवरील शौक्षणिक व 
अशैक्षणिक संवर्गातील डॉक्टरांची सरळसेवेच्या कोटयातील पदे तसेच या संस्थांमधील गट-अ ते गट 
क मधील रुग्णसेवेशी संबंधित विविध तांत्रिक संवर्गातील सरळसेवेच्या कोटयातील पदांवर 
उमेदवारांची भरती करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याची 
विनंती केली आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्‍त पदे देखिल भरणे आवश्‍यक आहे. 
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आयोगाची सध्या मंजूर असलेली पदे व कामाची व्याप्ती 
विचारात घेता स्वतंत्र कक्षासाठी वाढीव पदाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करुन त्याकरीता ३ वर्षासाठी अवर सचिव/कक्ष अधिकारी १ 
पद, सहायक कक्ष अधिकारी २ पदे व लिपिक-टंकलेखक १ पद अशी ४ पदे निर्माण करण्यास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने चक्रीय पध्दतीने मंजूरी दिळी आहे. त्यास अनुसरुन झासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


०१. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील Raa पदे तातडीने 
भरण्याबाबत कार्यवाहीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-११२३/प्र.क्र.२४१/का.८ 


करुन त्याकरीता खालीलप्रमाणे ३ वर्षाच्या कालावधीकरीता ४ पदांच्या निर्मितीस या शासन 
निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । पदनाम वेतनस्तर पदसंख्या | नियुक्तीचा मार्ग 
क्र. 
। . | अवर सचिव/कक्ष | अवर सचिव एस-२३ १ पद प्रतिनियुक्‍ती/ 
अधिकारी (६७७००-२०८७००) शासकीय/निमशासकीय 
अथवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा 
कक्ष अधिकारी-एस-१७ करार पध्दतीने 
(४७६००-१५११००) 
२. । सहायक कक्ष | एस-१४ २ पदे प्रतिनियुक्‍ती/ 
अधिकारी (३८६००-१२२८००) शासकीय/निमशासकीय 
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या सेवा करार पध्दतीने 
३. | लिपिक- एस-६ १ पद प्रतिनियुकक्‍्ती/  बाह्यस्रोताद्वारे 
टंकलेखक (१९९००-६३२००) करार पध्दतीने 
एकूण ०४ पदे 


०२. बाह्यस्रोताद्वारे पद भरताना वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
कार्यपध्दतीचे व वित्त विभागाने विहित केलेल्या निदेशांचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच 
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने घेताना सामान्य प्रशासन विभाग 
दि.१७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निदेशांचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. वरीलप्रमाणे 
पदभरती करताना प्रचलित शासन कार्यपध्दती व शासन निर्णयांतील तदतूदींचे पालन करण्यात यावे. 
०३. वरील ४ पदांकरीता होणारा वाढीव खर्च खालील नमूद लेखाशीर्षातून भागविण्यात येईल. 
प्रतिनियुक्तीने पद भरल्यास खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक अ - ३ सामान्य प्रशासन विभाग - 
२०५१ ळोकसेवा आयोग 
(१०२) राज्य लोकसेवा आयोग 
(००) (०१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (भारित) 
(०१) वेतन (२०५१००१३) 
करार पध्दतीने /बाहयस्त्रोताद्वारे पद भरल्यास खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक अ - ३ सामान्य प्रशासन विभाग - 
२०५१ ळोकसेवा आयोग 
(१०२) राज्य लोकसेवा आयोग 
(००) (०१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (भारित) 
(१०) कंत्राटी सेवा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-११२३/प्र.क्र.२४१/का.८ 


०४. सदर शासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभाग, अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.४०५/आपुक, दि.१०.१०.२०२३ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०३/सेवा-९, दि.१०.१०.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२३१०१८१७१९३८७३०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LEENA ASHISH 0001000 


2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1aed336674ebf6 1 38607b1 6aacbbed00301a9e4 
3c62f6c7, postalCode=400032, ‘Maharashti 


al 
I ber=783CA3332598C7E1C28393EA543FA0SD9FB77F36A848F4738 
D12288E105699F4, LEENA ASHISH SANKHE 
Date: 2023.10.18 17:23:45 +05'30' 


(लिना संखे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 
७. वित्त विभाग (आ.पु.क./सेवा-९) 
८. निवड नस्ती(कार्यासन-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


